महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंनपीला 
विविध पायाभूत प्रकल्पाच्या कामाकरिता केंद्र 
शासनाच्या राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष 
सहाय्य योजनेअंतर्गत प्राप्त कर्जाची रक्‍कम 
संबधीतांना देण्याकरिता खर्चाचे नविन लेखाशिर्ष 
उघडणोबत. (६८०१०७१८) 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११२/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १६ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्ष मुदतीचे 
बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतळा आहे. सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने रु. ५०५४ 
कोटी राज्य शासनास बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यापैकी ऊर्जा विभागाला रु. ५००.०० 
कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. 

२. उपरोक्त योजनेअंतर्गत ऊर्जा विभागास महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपनीच्या 
विविध पायाभूत प्रकल्पाच्या कामाकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या राज्यांना 
भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून 
करावयाच्या कामांवरील राज्यशासनाच्या खर्चासाठी खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी, पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यात 
येत आहे. 


इंग्रजी मराठी 
मागणी क्रमांक K-11 के-११ 
मुख्यलेखाशिर्ष 6801 - Loans for Power Projects ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे 
उपमुख्यलेखाशिर्ष 0 | ee ० 
गौण Fre 190 Loans to Public Sector and other १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना 
undertaking कर्जे 
गटशीर्ष (01)Interest free loans from Central (09) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 


Government to the State under the गुंतवणकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत 
special assistance scheme for capital 


investment (Central Share 100%) बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १० ०%) 


उपगटशीर्ष भंग 
(00)(01) Interest free loan णि (००)(०१) महानिर्मिती, महापारेषण आणि 


Infrastructure projects of Mahagenco, महावितरण कंपनीच्या पायाभूत प्रकल्पासाठी 
Mahatransmission and Mahadiscom बिनव्याजी कर्ज 

(Scheme part-Il) (68010718) 
(योजना भाग-२) (६८०१०७१८) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११२/ऊर्जा-३ 


२. सदर झासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.यू.ओ. आर-९४/२०२२- 
२३/५४०, दि.०१/११/२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ move व हमी, 
दि.२८/०९/२०२२ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२१११६१७५९३१५०१० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NANASAHEB RAJARAM : क 
DHANE an 
(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 
. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 
१६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 
१७. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षण)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 
२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२५. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 
२६. उप सचिव ( कोषा-प्रश्ञा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७. उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. उप सचिव नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९. उप सचिव/ ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३०. ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३१. निवड नस्ती, ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


me) 
ey 


es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


